महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथील सहव्यवस्थापकीय 
संचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना 

श्री. संजय कृष्णाजी पाटील, राज्यकर उपआयुक्त, 
राज्यकर आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६७/सांका-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचाः- 


१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम vo. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, 
दिनांक १६.०२.२०१८. 

३. वित्त विभागाचे पत्र क्रमांक विकवि १४२३/प्र.क्र.१४०/वि.प्र.--१ दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथील 
सहव्यवस्थापकीय संचालक हे पद दिनांक ०१.६.२०२३ पासून नियतवयोमानाने सेवानिवृत्तीमुळे सदर 
पद रिक्‍त झाले असल्याने, संदर्भ १ व २ अन्वये प्रचलित नियमातील विहीत तरतूदींनुसार श्री. संजय 
कृष्णाजी पाटील, राज्यकर उपआयुक्त, राज्यकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांची महाराष्ट्र चित्रपट, 
रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथील सहव्यवस्थापकीय संचालक या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ Helles नियम vo अन्वये परिशिष्ट-२ नुसार तसेच वित्त 
विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घेऊन, सदर 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती सोबतच्या परिशिष्टामध्ये विहीत केलेल्या आहेत. 


३. श्री. संजय कृष्णाजी पाटील यांनी सहव्यवस्थापकीय संचालक या पदाचा कार्यभार पदभार 
स्वीकारल्यानंतर श्रीमती गीता देशपांडे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडील सदर पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार आपोआप संपुष्टात येईल. 


BIA Beal क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६७/सांका-१ 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०८२४१११३३५७७२३ असा आहे. सदरचे 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIDYA HEMANT WAGHMARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4e214bf8a250420c28c2084d8dd965c0d4545683 
22bd41981d48971712e51795, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


WAG H MA R F serialNumber=F93EFE7B946BF26FF989D6E5E01E1B122B9 
EB4E3E4E6799CB8E82B2D33D58DFC, cn=VIDYA HEMANT 
WAGHMARE 
Date: 2023.08.24 16:09:32 +05'30' 


(विद्या वाघमारे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. संजय कृष्णाजी पाटीळ, राज्यकर उपआयुक्त, राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगाव. मुंबई- 
९४०००१७, 


प्रत, 


=O 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई-४०००२० 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 

मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. मंत्री , सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई 

) राज्यकर आयुक्त, राज्यकर कार्यालय, माझगाव, मुंबई-४०००१०. 

) सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती. 


AD 


Cc AN 
"२ > ed 


ल 
ae 


£39) 


(२ ७. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


BIR Beal क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६७/सांका-१ 


परिशिष्ट 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६७/सांका-१, दिनांक २४ 
जुले, २०२३ चे सहपत्र 


१) 


२ 


— 


३) 


8 


— 


“महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काठून टाकणे यांच्या कळातील प्रदान) नियम, १९८१ च्या नियम vo मधील 
तरतूदीनुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या set व शर्ती” 


प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी :श्री. सं. कृ. पाटील यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 

स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, 

१९८१ च्या नियम vo मधील तरतुदीनुसार त्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येईल. तसेच 

प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा रुजू झाल्यापासून दोन वर्षे इतका किंवा शासनाचे पुढील आदेशा 

होईपर्यंत किंवा सेवानिवृत्त होईपर्यंत जे आधी घडेल तो कालावधी असेल. 

अ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्‍यक वाटली तर त्यांना त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी स्वीयेत्तर सेवातून केव्हाही परत बोलावण्याचा 
हक्‍क शासनास असेल. 

अ) त्यांच्या सेवेची आवश्‍यकता महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई यांना नसेल तर त्यांना शासन सेवेत परत पाठविण्याची मुभा संस्थेस राहील. 
मात्र, तत्पुर्वी किमान ३ महिने अगोदर शासनास तसे कळविणे आवश्‍यक राहील आणि 

इ) जर त्यांना आपल्या मुळ विभागाकडे परत यावयाचे असेल तर त्यांना मुळ विभागात परत 
येण्याची मुभा राहील. मात्र, तत्पुर्वी किमान ३ महिने अगोदर शासनास तसे कळविणे 
आव्यक राहील. 

वेतन- ते प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत “व्यवस्थापकीय सहसंचालक” हे पद धारण करतील. 

परंतु, सदर कालावधीत त्यांच्या राज्यकर उपआयुक्त (गट-अ) या मुळ पदाची वेतन संरचना लागू 

राहील. महामंडळ हे स्वायत्त असल्यामुळे आणि शासनाकडून कोणतेही वेतन अनुदान अदा करत 
नसल्यामुळे त्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता लागू असणार नाही. 

महागाई भत्ता- राज्य शासनाकडील त्यांचे वेतनमान कायम ठेवतील किंवा स्वीयेत्तर सेवेतील 

पदाशी संलग्न असणाऱ्या वेतनमानात वेतन घेतील. त्याप्रमाणे त्यांना राज्य शासनाकडील किंवा 

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या महामंडळाच्या 
नियमानुसार अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्ता मिळण्याचा हक्क असेल. 

घरभाडे भत्ता / स्थानिक पूरक भत्ता - त्यांना राज्य शासनाच्या नियमांनुसार वेळोवेळी अनुज्ञेय 

असेल त्याप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता मिळण्याचा हक्क असेल. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


BIR Beal क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६७/सांका-१ 


५) पदग्रहण अवधी वेतन आणि बदली प्रवास भत्ता :- स्वीयेत्तर सेवेत बदली झाल्यानंतर आणि तेथून 
परत आल्यानंतर sat दोन्ही वेळच्या पदग्रहण अवधीमध्ये त्यांचे वेतन व प्रवास भत्ता, राज्य 
शासनाच्या संबंधित नियमानुसार महामंडळाकडून देण्यात येतील. 

६) प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत कर्तव्यार्थ केलेल्या प्रवासाकरिता प्रवास भत्ता: स्वीयेतर सेवेत रुजू 
झाल्यानंतर कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाकरिता राज्य शासनाच्या संबंधित नियमांन्वये किंवा 
महामंडळाच्या नियमान्वये प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता मिळण्याचा हक्क असेल. 
रजा:- प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ हे नियम लागू 
असतील. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम १८ (२) मध्ये दिलेल्या 
कार्यपध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. स्वीयेतर सेवेतून मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना 
परस्पर रजेवर जाण्यास महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई या महामंडळाने परवानगी देता कामा नये. म्हणजेच प्रथम शासकीय सेवेत रुजू 
होवून मूळ विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नेहमीच्या पध्दतीने त्यांनी आपली रजा मंजूर 
करुन घेतली पाहिजे. स्वीयेतर सेवेच्या कालावधीत अथवा अखेरीस घेतलेल्या रजेच्या 
कालावधीबद्दल द्यावयाच्या रजा वेतनाचा कोणत्याही पूरक भत्त्याच्या संबंधातील संपूर्ण खर्च 
राज्य मराठी विकास संस्थेला सोसावा लागेल. 
विकलांगता रजेबद्दल रजा वेतन: स्वीयेतर सेवेत किंवा अशा सेवेमुळे आलेल्या विकलांगतेबद्दल 
मंजूर करता येईल अशा रजेच्या संबंधात, अशी विकलांगता स्वीयेतर सेवा संपल्यानंतर 
उघडकीस आली तरीसुध्दा र॒जावेतन देण्यास महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई हे महामंडळ जबाबदार असेल. san रजा वेतनाचा खर्च 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या 
महामंडळाकडून वसूल करण्यात येईल. 

९) रजा वेतन आणि निवृत्तीवेतन अंशदान :- सदरचे महामंडळ स्वायत्त असून, राज्य शासनाकडून 
कोणतेही अनुदान घेत नसल्याने, रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अशंदान महामंडळाने शासनाकडे 
जमा करण्याची आवश्‍यकता असेल. 

१०)रजा मुदती प्रवास सवलत: त्यांना राज्य शासनाच्या संबंधित नियमातील तरतूदीनुसार रजामुदती 
प्रवास सवलत मिळण्याचा हक्‍क असेल. या संबंधातील खर्च महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि 
सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई हे महामंडळास सोसावा लागेल. 

११ वैद्यकीय सवलती:-त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वैद्यकीय उपचार) नियम, १९६१ अनुसार अनुज्ञेय 
असणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांपेक्षा कमी प्रतीच्या नसतीळ, san सुविधा मिळण्याचा हक्क असेल 
आणि त्यावरील खर्च महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई हे महामंडळाला सोसावा लागेल. 


४) 


— 


८ 


— 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


BRA Beal क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६७/सांका-१ 


१२) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी: स्वीयेत्तर सेवेतील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावयाच्या सर्व रक्कमा महामंडळाने भविष्य निर्वाह निधी 
लेखांकनासाठी विहित केलेल्या परिपूर्ण अनुसूचीसह थेट महालेखापाल १/२, मुंबई/नागपूर 
यांच्या कार्यालयात रेखांकित धनाकर्षाद्वारे अथवा स्थानिक रेखांकित धनादेशाद्वारे जमा करावी. 

वरील कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता अशा रक्कमा चलनाद्वारे बँकेत (कोषागाराशी 
निगडीत बँक) भरणा केल्यास चलनावर खातेदाराचा संपूर्ण तपशील नमूद करावा. त्याचप्रमाणे 
चलनासोबत सर्व तपशील भरलेली भविष्य निर्वाह निधी खात्याच्या लेखांकनास विहित केलेली 
अनुसूची जोडण्याची दक्षता घ्यावी. या तपश्ीलाअभावी रकमा खातेदाराच्या खात्यात उशिराने 
जमा झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याची 
राहील. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत त्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून परतावा/ ना- 
परतावा अग्निम मंजूर करण्यास शासन) वित्त विभाग (सक्षम असल्यामुळे याबाबतचे अर्ज वित्त 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावेत. 

१३)विभागीय चौकशी :- त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करावयाची असेल, तर त्यांना त्यांच्या 
मूळ विभागाकडे परत पाठविण्यात येईल. शासन त्यांना निर्वाह भत्ता देईल, परंतु तो महाराष्ट्र 
चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या महामंडळाकडून वसूल 
करण्यात येईल. 

१४)बोनस/सानुग्रह प्रदान :- त्यांना बोनस किंवा सानुग्रह प्रदान अनुज्ञेय नाही. तथापि, महाराष्ट्र 
चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या महामंडळामध्ये बोनस 
किंवा सानुग्रह प्रदान जाहीर करण्यात येत असल्यास, (त्यांच्यावर बोनस देण्याचे कायदेशीर बंधन 
नसले तरीही) संस्थेने जाहीर केलेले सानुग्रह प्रदान स्वीकारण्यास त्यांना परवानगी देता येईल. 

१५)गट विमा योजना- त्यांच्या वेतनातून राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजनेच्या वर्गणीपोटी 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई हे महामंडळाकडून 
दरमहा वसूल करील आणि ही रक्कम धनादेशाद्वारे महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, 
महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडे पाठवेळ. सदर रक्‍कम “ ८०११ विमा व निवृत्ती वेतन निधी इतर विमा 
व निवृत्तीवेतन निधी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची गट विमा योजना (८०११००५९५)* या 
ळेखाशीर्षाखाली जमा दर्शविण्यात यावी. सदर वर्गणी भरण्यास विलंब करण्यात आल्यास विलंब 
कालावधीत दंडनीय दराने व्याज आकारण्यात येईल. 

१६) कर्ज आणि अग्निम :- प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत, भविष्य निर्वाह निधी परतावा/प्राप्त/ना-परतावा 
अग्निम, घरबांधणी अग्निम, मोटारकार अग्निम, वैयक्तिक संगणक अग्निम मंजूर करण्यास शासन 
सक्षम असेल. याबाबतचे त्यांचे अर्ज त्यांच्या मूळ विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावेत. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


BIR Beal क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६७/सांका-१ 


महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या महामंडळाने 
त्यांना सदर अग्निम मंजूर करु नये. 

१७) प्रतिनियुक्तीवर असताना रजेवरुन अथवा प्रशिक्षणावरुन परत आल्यानंतर नियुक्ती :- त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत रजेवर गेल्यास किंवा प्रशिक्षणासाठी गेल्यास आणि ते धारण करीत 
असलेल्या पदावर अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि रजेवरुन अथवा 
प्रशिक्षणावरुन परत आल्यानंतर त्यांची नियुक्‍ती अन्य पदावर करण्यात आली तर रजा वेतन, 
वेतन, पदग्रहण अवधी, सक्तीचा खोळंबा कालावधी, इत्यादीबाबत सर्व खर्च रजा समाप्तीच्या 
अथवा प्रशिक्षण समाप्तीच्या दिनांकापासून ते अन्य पदाचा कार्यभार धारण करणे या दिनांकापर्यंत 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या महामंडळाला 
सोसावा लागेल. 

१८)प्रतिनियुक्‍ती कालावधीत देशात/परदेशात प्रवास :- महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या महामंडळाकडे प्रतिनियुक्तीवर असताना सदर 
महामंडळाच्या कामासंबंधात देशात कोठेही प्रवास करावयाचा झाल्यास, झासनाच्या 
पूर्वपरवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. मात्र, संस्थेच्या कामाच्या संबंधात परदेशी जावयाचे 
असल्यास, शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्‍यक असेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी 
आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई व महामंडळाशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या 
शासकीय, निमशासकीय कामानिमित्त अथवा खाजगी संस्थांच्या समारंभासाठी देशांतर्गत प्रवास 
करावयाचा असल्यास त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. 

१९) बढती :- प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांची मूळ विभागात बढती होण्याची वेळ आली असेल, तर 
सर्वसाधारणपणे त्यांची प्रतिनियुक्ती पुढे चालू ठेवू नये. तथापि सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यांची 
प्रतिनियुक्ती पुढे चाळू ठेवळी तर, त्यांना निकट-निम्नता नियमानुसार बढतीच्या पदाचे वेतन 
मंजूर केले जाईल आणि निकट निम्नता नियमाचा लाभ सहा महिन्यानंतर अनुज्ञेय असणार नाही. 

20) कायमचे समावेशन :- जर मागाहून त्यांची महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई या महामंडळाच्या सेवेमध्ये सामावून घेतले जाण्याची इच्छा असेल व 
अशा प्रस्तावास शासनाची मान्यता मिळाल्यास, त्यांना सामावून घेतले जाईल त्या दिनांकापासून 
ते शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्याचे मानले जाईल. 

२१)शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेले नियम लागू करणे :- त्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत 
शासन वेळोवेळी जे नियम करील किंवा जे कार्यकारी आदेश निर्गमित करील ते नियम कार्यकारी 
आदेश यथास्थिती लागू असतील. 


KKKKKKKKEKKEKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


